आदिवासी विकास विभागांतर्गत अनुदानित 
आश्रमशाळांना अतिरिक्त gestae मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अआज्ञा-२०२१/प्र.क्र.१०/का-११ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- ०८ मार्च, २०२३ 


१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. शाआझा-२००८/प्र.क्र.१०२/का.१३, 
दि.०२.०८.२००८ 

q) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्र. अआशा. २०१९/प्र.क्र.१०२/का.११, 
दिनांक ११.०६.२०१९ 

२) आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. अआआझ्ा-२०१९/प्र.क्र.३०/का.७ (१)/२३६२, 
दि. २२.०४.२०२२. (अनु.आझा. दापुर) 

3) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. अआआझ्ा-२०१९/प्र.क्र.५११/का.७ (9)/2002, 
दि. ३१.०३.२०२२. (अनु. SHAM. सारताळे) 

४) आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. आआझा-२०२१/प्र.क्र.६०/का.७ (१/९३०, 
दि. १५.०२.२०२२. (अनु.आझा. बोरगाव) 

५) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. अआआझ्ाा-२०१९/प्र.क्र.२७/का.७ (१/२५२४, 
दि. ०२.०५.२०२२. (अनु.आझा. सत्रासेन) 

६) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. आआझ्ा-२०२२/प्र.क्र.४९/का.७ (१)/३६०१, 
दि. २८.०६.२०२२. (अनु.आझ्ा.पातरखेडा) 

७) आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. आआझ्ा-२०१९/प्र.क्र.१४/का.७ (१)/२८९, 
दि. ११.०१.२०२३. (अनु.आशा.लाडूद) 

८) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. आआझ्या-२०२०/प्र.क्र.२४/का.७ (१)/निरंक, 
दि. ०३.०३.२०२१.(अनु.आशा. मुखेड) 

९) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. अआआझ्ा-२०१९/प्र.क्र.६३/का.७ (9)/4989, 
दि. २९.०८.२०१९ (अनु.आशा. सोनेवाडी) 

qo) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र. अआडा-२०१६/प्र.क्र.५४/का.७ (१)/निरंक, 
दि. १५.०२.२०१९.(अनु.आझा. पठावे दिगर) 

११) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. अआआझ्ा-२०२२/प्र.क्र./ 
का.७ (१/ ६९३८, दि. ३०.११.२०२२. 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्यात आदिवासी विकास विभागांतर्गत एकूण ५५६ अनुदानित आश्रमशाळा मंजूर असून 
स्वंयसेवी संस्थामार्फत सद्यस्थितीत ५३८ अनुदानित आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. या अनुदानित 
आश्रमशाळांमध्ये सर्व निवासी विद्यार्थी हे आदिवासी समाजाचे असतात. 


शासन निर्णय क्रमांकः अआज्ा-२०२१/प्र.क्र.१०/का-११ 


आदिवासी विद्यार्थ्यासाठी सुरु करण्यात आळेळी आश्रमशाळा योजना राबविताना असे लक्षात आले 
की, बर्‍याच ठिकाणी आश्रमशाळांमधील क्षमता (प्रत्येक वर्गात ४० निवासी व १० अनिवासी विद्यार्थी) पूर्णपणे 
वापरल्यानंतर देखिळ तेथील परीसरात शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या बऱ्याच अनिवासी विद्यार्थ्यांना 
आश्रमशाळांमधुन प्रवेश मिळत नाही. त्यानुषंगाने आदिवासी विकासांतर्गत स्वयंसेवी संस्थामार्फत 
चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांना दिनांक ०२.०८.२००८ च्या शासन निर्णयान्वये २०० 
अतिरिक्त तुकडयांना मान्यता देण्यात आली होती. अतिरिक्त तुकडया मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानित 
आश्रमशाळांमध्ये अतिरिक्‍त तुकडयांसाठी पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध नाहीत तसेच पुरेशी विद्यार्थीसंख्याही 
उपलब्ध नसल्याने त्यापैकी बऱ्याचशा अतिरिक्‍त तुकडया सद्यस्थितीत बंद आहेत. अपर आयुक्‍त (मुख्यालय), 
आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक यांनी दिनांक 30.99.2022 रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या 
अहवालानुसार एकूण ३७ अतिरिक्त तुकडया सद्यस्थितीत बंद आहेत. 


स्वंयसेवी संस्थाकडून त्यांच्या अनुदानित आश्रशाळेच्या परीसरामध्ये पुरेशा प्रमाणात अनुसूचित 
जमातीचे विद्यार्थी उपलब्ध असल्याने सदर शाळांना नियमित तुकडयांव्यतिरिक्‍त अतिरिक्‍त तुकडीवाढ 
देण्याची मागणी स्वंयसेवी संस्थाकडून वारंवार करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
नाशिक तसेच अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती यांच्याकडे स्वंयसेवी 
संस्थानी अतिरिक्‍त तुकडयांची मागणी केल्यानुसार राज्यातील अनुदानित आश्रमशाळांना अतिरिक्‍त 
तुकडीवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी विकासांतर्गत सेवाभावी संस्थाकडून चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांना 
संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या इयत्ता १ ली ते इयत्ता १० वी च्या अतिरिक्‍त 
तुकडयांपैकी सद्यस्थितीत बंद असलेल्या अतिरिक्त तुकडयांची माहिती अपर आयुक्त (मुख्यालय), 
आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक यांनी दिनांक ३०.११.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर 
केली आहे. त्यानुसार राज्यातील अनुदानित आश्रमशाळांना मंजूर करण्यात आलेल्या २०० अतिरिक्त 
तुकडयांपैकी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नागपूर यांचे कार्यक्षेत्रांतर्गत मंजूर ४९ तुकडयांपैकी ३७ तुकडया 
बंद आहेत. 


स्वंयसेवी संस्थानी अतिरिक्‍त तुकडयांची मागणी केल्यानुसार आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 
तसेच अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती यांचेकडून सादर करण्यात 
आलेल्या अतिरिक्‍त तुकडीवाढीच्या प्रस्तावांपेकी arts विवरणपत्रात नमूद केलेल्या राज्यातील 
आदिवासी विकास विभागांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांना शैक्षणिक वर्ष सन २०२३- 
२४ पासून नमूद केल्यानुसार अतिरिक्त तुकडया मंजूर करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अआज्या-२०२१/प्र.क्र.१०/का-११ 


अ.क्र. । अतिरिक्त तुकडया बंद पडलेल्या | बंद तुकडया वाटप केलेल्या प्रकल्प मंजूरी 
संस्थेचे / अनुदानित आश्रमझाळेचे संस्थेचे व अनुदानित अधिकारी व | देण्यात येत 
नाव व बंद पडलेल्या तुकडया आश्रमशाळेचे नाव अपर आयुक्त | असलेल्या 
अतिरिक्त 
तुकडया 

i आ) ए.आ.वि.प्र. नागपूर अं आदिवासी ज्ञानपीठ, नवापुर  प्र.अ.नाशिक | इ.७वीव 
अनुदानित आश्रमशाळा, उखळी संचलित अनुदानित ASA ARH | १०वी 

बंद पडलेली इ. ७ वी ची अतिरिक्‍त | आश्रमशाळा, शापुर (२ तुकडया) 
तुकडी ता. नवापुर, जि. नंदुरबार. 

ब) ए.आ.वि.प्र. वर्धा अंतर्गत अनुदानित 

आश्रमशाळा वडगाव जंगली. 

बंद पडलेली इ. १० वी ची अतिरिक्‍त 

तुकडी 

२ ए.आ.वि.प्र. नागपूर अंतर्गत ग्रामीण विकास शिक्षण संस्था, प्र.अ.नाशिक । इ.४थी 
अनुदानित आश्रमशाळा, उखळी नाशिक संचलित अनुदानित | अ.आ.नाशिक | (१ तुकडी) 
बंद पडलेली इ. ५ वी ची अतिरिक्‍त | आश्रमशाळा, सारताळे, 
तुकडी. ता. नांदगाव, जि. नाशिक. 

३ ए.आ.वि.प्र. देवरी अंतर्गत अनुदानित | जय दुर्गामाता शैक्षणिक संस्था, | प्र.अ.यावल | इयत्ता७वी 
आश्रमशाळा SAHA बोरगांव, ता. धरणगाव, जि.  । अ.आ.नाशिक | (१ तुकडी) 
बंद पडलेली इ. ७ वी ची अतिरिक्‍त | जळगाव संचलित अनुदानित 
तुकडी. आश्रमशाळा बोरगाव, 

ता. धरणगाव, जि.जळगाव. 

४ ए.आ.वि.प्र. नागपूर अंतर्गत अनुदानित| आदिवासी सेवा मंडळ, VARA, | प्र.अ.यावळ । इ.८वी, 

आश्रमशाळा, उखळी ता. चोपडा, जि. जळगाव अ.आ.नाशिक | इ.९वीव 
बंद पडलेल्या इ.८ वी, इ. ९वीव | संचलित अनुदानित इ.१० वी 
इ.१० वी च्या अतिरिक्‍त तुकडया आश्रमशाळा. (३ तुकडया) 

५ ए.आ.वि.प्र. चिमूर अंतर्गत अनुदानित | महिला बहुउद्देशिय विकास प्रअ.-यावळ | इ.८वी 
आश्रमशाळा, ब्रम्हपुरी सेवाभावी संस्था, मु. पो. अ.आ.नाशिक । (१-तुकडी) 
बंद पडलेली इ. ८ वी ची अतिरिक्‍त । पातरखेडा, ता. एरंडोल, 
तुकडी जि. जळगाव संचलित नि 

आश्रमशाळा, पातरखेडा, 
ता. एरंडोल, जि. जळगाव. 

६ ए.आ.वि.प्र. वर्धा अंतर्गत अनुदानित | एकलव्य आदिवासी शिक्षण | प्र अ.कळवण | इ.५वी 
आश्रमशाळा वडगाव जंगळी संस्था, लाडूद, ता. बागलाण, | अ.आ. नाशिक| (१ तुकडी) 
बंद पडलेली इ. ५ वी ची अतिरिक्‍त | जि. नाशिक व्दारा संचलित 
तुकडी अनुदानित आश्रमशाळा लाडूद, 

ता. बागलाण, जि. नाशिक. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अआज्या-२०२१/प्र.क्र.१०/का-११ 


अ.क्र. । अतिरिक्त तुकडया बंद पडलेल्या | बंद तुकडया वाटप केलेल्या प्रकल्प मंजूरी 
संस्थेचे / अनुदानित आश्रमझाळेचे संस्थेचे व अनुदानित अधिकारी व | देण्यात येत 
नाव व बंद पडलेल्या तुकडया आश्रमशाळेचे नाव अपर आयुक्त | असलेल्या 
अतिरिक्त 
तुकडया 
७ ए.आ.वि.प्र. नागपूर अंतर्गत TRENT विद्या प्रसारक संस्था, | प्रअ.नाशिक | इ.७वी 
अनुदानित आश्रमशाळा, उखळी मुखेड, ता. निफाड व्दारा अ.आ.नाशिक । (१-तुकडी) 
बंद पडलेली इ. ६ वी ची अतिरिक्‍त | संचलित अनुदानित 
तुकडी आश्रमशाळा मुखेड, 
ता. निफाड, जि. नाशिक. 
८ ए.आ.वि.प्र. देवरी प्रकल्पांतर्गत के. लोकनेते किसनराव | yo. sare | इ.५वी, ६ 
अनुदानित आश्रमशाळा, केशोरी चारोस्कर शिक्षण संस्था, | अ.आ. वीव७वी 
बंद पडलेल्या इ.५ वी, इ.६ वी व | दिंडोरी संचलित अनुदानित | नाशिक (३-तुकडया) 
इ. ७ वी च्या अतिरिक्‍त तुकडया आश्रमशाळा, सोनेवाडी, 
ता. निफाड, जि. नाशिक. 
९ ए.आ.वि.प्र. देवरी अंतर्गत अनुदानित श्री. कपालेश्वर शिक्षण प्रसारक | प्र अ.कळवण | इ.७वी 
आश्रमशाळा देवळगाव मंडळ, तळवाडे ता. बागलाण, | अ.आ.नाशिक | (१-तुकडी) 
बंद पडलेली इ. ६ वी ची अतिरिक्त | जि. नाशिक संचलित अनुदानित 
तुकडी. प्राथमिक आश्रमशाळा पठावे 
दिगर, ता. 
बागलाण, जि. नाशिक. 
एकूण | १४ | 


उपरोक्त प्रमाणे ९ अनुदानित आश्रमशाळांना राज्यातील अनुदानित आश्रमशाळांच्या बंद पडलेल्या 
तुकडयांपैकी १४ अतिरिक्त तुकडया शैक्षणिक वर्ष सन २०२३-२४ पासून सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


१) राज्यात आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वंयसेवी संस्थामार्फत चालविल्या जाणाऱया अनुदानित 
आश्रमझाळेसंदर्भातील शासनाचे वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश व 
अटींचे तंतोतंत पालन करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 
सदर अतिरिक्त तुकडयांसाठी अनुज्ञेय देय होणारे अनुदान व शिक्षकांची पदे मंजूर करण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


उपरोक्त अतिरिक्त तुकडयांसाठी अनुज्ञेय शिक्षकांची नियुक्‍ती करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
अशी मान्यता देण्यापूर्वी अपर आयुक्‍त यांनी शासन निर्णय दिनांक ११ जून, २०१९ अन्वये देण्यात 
आलेल्या सूचनांचे पालन करावे तसेच आयुक्‍त आदिवासी विकास, नाशिक यांचेशी संपर्क साधुन 
राज्यातील अनुदानित आश्रमशाळांमधील अतिरिक्‍त ठरलेले कोणतेही शिक्षक समायोजनासाठी 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अआझ्ा-२०२१/प्र.क्र.१०/का-११ 


शिल्लक नाहीत अशा प्रकारचे त्यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेऊनच शिक्षकांच्या नियुक्‍तीस मान्यता 
देण्यात यावी. 

४) प्रत्येक अतिरिक्‍त तुकडीत vo निवासी विद्यार्थ्यांना शासनाच्या प्रचलित नियमाप्रमाणे प्रवेशा देण्यात 
यावा. 

५) प्रचलित नियमानुसार प्राथमिक/माध्यमिक आश्रमशाळांतील अतिरिक्‍त तुकडयांकरीता अनुज्ञेय 
असणाऱ्या (वेतन खर्चाच्या ८ टक्के व १२ टक्के) आकस्मिक खर्चास याव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 

६) अतिरिक्त तुकडयांतील मुलांचे जेवण तयार करण्यासाठी शासन निर्णय दिनांक २६ सप्टेंबर, २०१८ 
नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

७ सदर अतिरिक्त तुकडयांच्या अनुषंगाने शासनाकडे अथवा आदिवासी विकास विभागाच्या क्षेत्रिय 
अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी प्राप्त झाल्यास अथवा अतिरिक्त तुकडीच्या संदर्भातील अटी व शा्तींचा भंग 
झाल्याचे निदर्शनास आल्यास सदरची मंजूरी रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए/////.॥॥9॥9/9५॥॥॥9.9०५७.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४१११३२३०३६८२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

४. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती 

५. शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

८. सह संचालक, लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नविन प्रशासकीय इमारत, ५ वा मजला, 
मंत्रालय. 

९. सर्व संबंधित प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी एकात्मिक प्रकल्प विकास. 

१०.सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (प्रकल्प अधिकारी यांचे मार्फत) 

११.सर्व संबंधित शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक),जिल्हा परिषद (प्रकल्प अधिकारी यांचे मार्फत) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अआज्या-२०२१/प्र.क्र.१०/का-११ 


१२.सर्व संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक, (प्रकल्प अधिकारी यांचे मार्फत) 
१३. अध्यक्ष/सचिव, आदिवासी ज्ञानपीठ, दापुर, ता. नवापुर, जि. नंदुरबार. 
१४. अध्यक्ष/सचिव, ग्रामिण विकास शिक्षण संस्था, नाशिक सारताळे, ता. नांदगाव, जि. नाशिक. 
१५.अध्यक्ष/सचिव, जय दुर्गामाता शैक्षणिक संस्था बोरगाव, ता. धरणगाव, जि. जळगाव. 
१६.अध्यक्ष/सचिव, आदिवासी सेवा मंडळ, सत्रासेन, ता. चोपडा, जि. जळगाव. 
१७. अध्यक्ष/सचिव, महिला बहुउद्देशिय विकास सेवाभावी संस्था, मु.पो.पातरखेडा, ता. एरंडोल, 
जि. जळगाव. 
१८.अध्यक्ष/सचिव, एकलव्य आदिवासी शिक्षण संस्था, लाडूद, तस. बागलाण, जि. नाशिक. 
१९. अध्यक्ष/सचिव, TREN विद्या प्रसारक संस्था, मुखेड, ता. निफाड, जि. नाशिक. 
२०.अध्यक्ष/सचिव, कै. लोकनेते किसनराव चारोस्कर शिक्षण संस्था, दिंडोरी, ता. निफाड, 
जि. नाशिक. 
२१.अध्यक्ष/सचिव, श्री. कपालेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ, THATS ता. बागलाण, जि. नाशिक. 
२२.निवडनस्ती (का.११). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


